महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत प्रशासकीय 
मंजूरी देण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा व मलनि:स्सारण 
योजनांना अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 

सातारा नगर परिषद, जि.सातारा 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ-२०१४/प्र.क्र.०२/पापु.२२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, लोकमान्य टिळक मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: ६ जून, २०१९ 


वाचा : 

१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्र. नापापु-१०००/प्र.क्र.४१०/पापु-२२,दि.१५.०७.२००० 

२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्र. नापापु-२००८/प्र.क्र.१/पापु-२२,दि. २२.१०.२००८ 

३) शासननिर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.नापापु-२००८/प्र.क्र.१९८/पापु-२२, दि.२३.१२.२००८ 

४) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.सुनिअ-२००९/प्र.क्र.9७८/पापु-२२, दि.२५.०८.२००९ 

५) शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता,क्र.मजीप्रा-१७१०/नपापुयो/प्र.क्र.७५/पापु-२४,दि.१८.०२.२०११ 

६ शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.सुनिअ-२०११/प्र.क्र.२९/पापु-२२, दि.०३.०३.२०११ 

७) सहायक मुख्य अभियंता (वि.प्र.,जळलसंपदा विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.सीई(एसपी)/डीई-२/पीबी- 
५/कास/७०५९/२०११, दिनांक ०८.०९.२०११ 

८) मुख्याधिकारी, सातारा नगरपरिषद यांचे जा.क्र.सानप/९७४, दिनांक ०७.०२.२०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 


शासन निर्णय, दि.२२ ऑक्टोबर, २००८ अन्वये नागरी पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, शौचालय बांधकाम व 
घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात पर्याप्त, गुणवत्तापूर्ण सेवा, किफायतशीर सेवाशुल्कामध्ये उपलब्ध करुन देणे व 
विविध तांत्रिक, आर्थिक व व्यवस्थापकीय सुधारणा करण्याचे उद्दीष्ट निर्धारीत करुन महाराष्ट्र सुजल व निर्मल 
अभियान राबविण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व नागरीकांना पाणी पुरवठा व मलनि:सारणाच्या सर्वव्यापक सुविधा 
निश्चितपणे उपलब्ध करुन देणे हा महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. 


२. महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत, शासन निर्णय, दिनांक ०३.०३.२०११ अन्वये सातारा शहराला 
पाणी पुरवठा करणा-या कास धरणाची उंची वाढविण्याच्या एकूण रु. ४२८९.०० लक्ष किंमतीच्या भांडवली कामांस 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे सदर योजनेस रु.३४३१.२० लक्ष अनुदान अनुज्ञेय असुन सातारा 
नगर परिषदेच्या CASRN रक्‍कम रु. ८५७.८० लक्ष आहे. सहाय्यक मुख्य अभियंता (वि.प्र), जलसंपदा विभाग, 
पुणे यांनी संदर्भ क्र.७ अन्वये सातारा शहरास पाणी पुरवठा करणा-या कास धरणाची उंची वाढविण्याच्या एकूण रु. 
३६,४३,१५,३५१/- इतक्या किंमतीच्या भांडवली कामाच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता दिली आहे. सातारा 
नगर परिषदेने स्वहिउऱ्याची रक्‍कम रु.३०९.३७ लक्ष संबंधित बँक खात्यामध्ये जमा केली असुन शासन निर्णय, 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१४/प्र.क्र.०२/पापु.२२ 


दि.१८.०२.२०११ अन्वये रुपये ८,००,००,०००/- एवढे अनुदान सातारा नगर परिषदेस वितरीत करण्यात आले 
आहे. मुख्याधिकारी, सातारा नगरपरिषद यांनी रु. ११००.०२ लक्ष रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले असून 
सदर योजनेंतर्गत उर्वरित अनुदान वितरीत करण्याची विनंती केळी आहे. सहायक मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, पुणे यांनी यांनी सदर योजनेंतर्गत मंजूर भांडवली कामे ४३.७२% पुर्ण झाली असल्याबाबतचा भौतिक प्रगती 
अहवाल सादर केला आहे. मुख्याधिकारी, सातारा नगर परिषद यांनी सदर योजनेवर होणा-या Wars Overall 
Excess/saving statement सादर केले असून त्यामध्ये सदर योजनेवरील खर्चामध्ये रु. ३३,२८,१५,०००/- इतका 
जादा खर्च होणार असल्याचे नमूद आहे. सातारा शहरास पाणी पुरवठा करणा-या कास धरणाची उंची 
वाढविण्याच्या भांडवली कामास सहाय्यक मुख्य अभियंता ( विशेष प्रकल्प), जलसंपदा विभाग, पुणे यांनी त्यांचे 
दिनांक ८ सप्टेंबर, २०११ च्या पत्रान्वये रु. ३६,४३,१५,३५१/- इतक्या ढोबळ किंमतीस तांत्रिक मान्यता दिलेली 
असल्याने योजनेची सुधारित किंमत रु. ३६,४३,१५,३५१/- इतकी येत आहे. त्याप्रमाणे सदर योजनेस रु. 
२९,१४,५२,२८१/- (८०%) इतके अनुदान अनुज्ञेय आहे. सातारा नगर परिषदेने स्वहिस्सा (२०%) रु. 
७,२८,६३,०७०/-इतक्या निधीपैकी ४२.४६% म्हणजेच रु. ३,०९,३७,०००/- इतका निधी जमा केलेला आहे. त्यामुळे 
अनुज्ञेय अनुदान रु. २९,१४,५२,२८१/- इतक्या निधीच्या प्रमाणात रु. १२,३७,५०,६३९/- इतके अनुदान वितरणास 
अनुज्ञेय आहे. त्यापैकी सदर योजनेस यापुर्वी रु. ८,००,००,०००/- अनुदान वितरीत करण्यात आले असल्याने 
वितरीत करावयाच्या शिल्लक अनुदानातून सदर योजनेस अनुज्ञेय असलेल्या अनुदानापैकी रु. ४,३७,५०,६३९/- 
इतके अनुदान सातारा नगर परिषदेस वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत, शासन निर्णय, दिनांक ०३.०३.२०११ अन्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आलेल्या सातारा शहरास पाणी पुरवठा करणा-या कास धरणाची उंची वाढविणे योजनेच्या भांडवली 
कामांकरिता अनुज्ञेय अनुदानापैकी उर्वरित अनुदान रु. ४,३७,५०,६३९/- ( रुपये चार कोटी सदतीस लाख पन्नास 
हजार सहाशे एकोणचाळीस फक्त) पुढील विवरणानुसार वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
(रक्कम रुपयांत) 
आता वितरीत 
करावयाचे अनुदान 


नागरी संस्थेने 
निकषानुसार 

भरावयाची 
रक्‍कम (20%) 


Fa, He 


२. सदर योजनेअंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुज्ञेय होणाऱ्या सदर अनुदानावरील खर्च मागणी 
क्रमांक वाय-२, २२१५, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी पुरवठा १९२, स्थानिक संस्था, नगर पालिका इत्यादींना 
सहाय्य - राज्य योजना - (०२) (०२) नगरपालिकांच्या (स्थानिक संस्था) पाणी पुरवठा व जलनि:स्सारण योजनांसाठी 
सहायक अनुदान (२२१५ १६४७), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली करण्यात आलेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांनी सदर लेखाशिर्षाखाली शासनाकडून 


नागरी संस्थेने 
भरलेली रक्‍कम 


यापुर्वी वितरी 
करण्यात 
आलेले अनुदान 


राज्य 
शासनाकडून 
अनुज्ञेय अनुदान 


शहराचे | योजनेची एकूण 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१४/प्र.क्र.०२/पापु.२२ 


उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानातून उक्त विवरणपत्रातील नमूद स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान वितरीत करावे, तसेच अनुदानाच्या या वितरणाचे स्वतंत्र लेखे ठेवावेत 


३. संबंधीत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने योजनेसाठी स्वतंत्र लेखे ठेवावेत आणि योजनेचा प्रगती अहवाल व 
उपयोगीता प्रमाणपत्रे नियमितपणे वेळोवेळी शासनास सादर करावी. 


४. महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत शासकीय अनुदान प्राप्त करुन घेण्यासाठी संबंधीत नागरी संस्थानी 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक- नापापु २००८/प्र.क्र.१/पापु-२२, दिनांक २२ ऑक्टोबर, 
२००८ मधील तरतूदीचा अवलंब करणे आव्यक राहील. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०६१०४२४०७४२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Mahendra 8 Hajari 
htra, 


DN: ment Of Maharas| 
a he Nn if ou=" it Department, 

post: 0032, st=Maharashtra, 

25 


1aa6775332ae4fb220e8dd3. 


11f80d6b95fec14b729156665cff860b06b, 
\d8ef37ec32a9360 
a a a ll d83d2731bb0d4461 7af98bbd8b8b0fbdbc2: 
914, ‘Mahendra B 
D 2019.06.06 12:14:57 +05'30' 


(म.बा.हजारी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


«७ मा.मंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७ मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

«७ मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
« मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव,विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
«७ अपर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

«७ महालेखापाल १-मुंबई/नागपूर. 

७ विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

«७ सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

«७ संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 

« जिल्हाधिकारी, सातारा 

© संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

«७ सहाय्यक मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), जलसंपदा विभाग, पुणे. 

© कार्यकारी अभियंता, उरमोडी धरण विभाग, सिंचन भवन, कृष्णनगर, सातारा 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१४/प्र.क्र.०२/पापु.२२ 


«७ जिल्हा प्रकल्प अधिकारी ( नगरपालिका), जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा 

« जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 

«७ मुख्याधिकारी, सातारा नगर परिषद, जि. सातारा 

७ वित्त विभाग/नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

« कक्ष अधिकारी, पापु.०४, पापु-०५, पापु.२०,पापु.२१, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
© निवडनस्ती, पापु-२२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


